RNI No. MAHBIL / 2009/ 39966 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक २] 


गुरुवार ते बुधवार, जून १- ७, २०१७/ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ११, किंमत : रुपये २३.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग 
क्रमांक एनपीए / २९ /१/ २०१७. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ३२२( ३ ) 
( इ)(दोन ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये कुडाळ नगरपंचायत पाणीपुरवठा 
व विशेष पाणीपट्टी उपविधी, २०१६ संबंधी केलेले पुढील उपविधी मंजूर करीत आहे : 
१. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ . 

(१) कुडाळ नगरपंचायत ( पाणीपुरवठा व विशेष पाणीपट्टी) उपविधी, २०१६ असे संबोधिले जाईल . 

( २) हे नियम कुडाळ नगरपंचायतीच्या वॉटर वर्क्समधून किंवा अन्य उपलब्ध सुविधामधून पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाणी 
पुरवठ्यास लागू होतील . 

( ३) हे नियम राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 
२. व्याख्या. 

दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर या उपविधीमध्ये , 
( अ ) “ अधिनियम ” म्हणजे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

( ब) “ प्राधिकृत अधिकारी ” म्हणजे या उपविधीच्या अंमलबजावणीसाठी नगरपंचायतीने प्राधिकृत केलेला कोणताही 
नगरपंचायतीचा अधिकारी . 

( क ) “ नगरपंचायत ” म्हणजे उपरोक्त अधिनियमात तरतूद केलेली नगरपंचायत . 

( ड) “ वाहकनळ ” म्हणजे नगरपंचायतीच्या पाण्याच्या मुख्य नळापासून अटकाव तोटीपर्यंत जाणारा आणि अटकाव 
तोटीचा अंतर्भाव असणारा नळ . 

(इ) उपभोक्ता ” म्हणजे नगरपंचायतीच्या मुख्य नळापासून मिळणारे पाणी वापरणारी किंवा जिला ते पाणी पुरविण्यात 
येत असेल किंवा ज्या व्यक्तीने अर्ज केल्यामुळे तिला ते पाणी पुरविण्यात येत असेल अशी कोणतीही व्यक्ती आणि तिच्या 
मध्ये अधिनियमाच्या उपबंधान्वये जी व्यक्ती नगरपंचायतीच्या मुख्य नळामधून आलेल्या पाण्याबद्दल नगरपंचायतीस विशेष 


( १ ) 


भाग एक - अ -( को . वि . पु. ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११- १७, शके १९३९ 


पाणीपट्टी किंवा नगरपंचायतीचे पाणी अन्य प्रकारे वापरत असलेली व्यक्ती किंवा कोणतीही रक्कम देण्यास पात्र असेल अशा 
व्यक्तीचा समावेश होतो. 

__ ( फ ) “ जोडण्या ” या शब्दप्रयोगास नगरपंचायतीकडून पुरविण्यात येणारे पाणी वाहून नेण्यासाठी किंवा ते साठवून 
ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणारा नळ संघायक ( कपलिंग) बाहेरील कडा (प्लेज) बॅच बेन्ड स्टॉप , फेरुल अटकाव तोटी (स्टॉप 
टॅप) आणि इतर कोणतेही उपकरण संच किंवा वस्तू याचा अंतर्भाव होतो . 

( ग) “ नगरपंचायत क्षेत्र ” म्हणजे नगरपंचायतीच्या हद्दिचे क्षेत्र . 

( घ) “ नगरपंचायतीची अटकाव तोटी ” ( स्टॉप कॉक ) म्हणजे नगरपंचायतीच्या मुख्य जलवाहिन्यांमधून करण्यात येणाऱ्या 
पाणीपुरवठ्याचे नियंत्रण करणारी अटकाव तोटी . 

( च) “ खाजगी पाणी सेवा ” म्हणजे नगरपंचायत क्षेत्रातील कोणत्याही जागेमध्ये नगरपंचायतीकडून नळाद्वारे करण्यात 
येणारा पाणीपुरवठा . 

( छ) “ सार्वजनिक पाणी सेवा ” म्हणजे सार्वजनिक कारंजी , उभे नळ ( स्टँड पाईप्स) आणि इतर तत्सम साधनांद्वारे 
नगरपंचायतीकडून करण्यात येणारा पाणीपुरवठा, यामध्ये टँकरद्वारे करण्यात येणारा पाणीपुरवठ्याचा समावेश असेल. 

( ज) “ मंजूर करणारे प्राधिकरण ” म्हणजे संबंधीत नगरपंचायतीचे मुख्य अधिकारी. 
( झ ) “ अनुसूची ” म्हणजे या उपविधीस जोडलेली अनुसूची . 
( ट ) “ कलम ” म्हणजे या अधिनियमातील कलम. . 

( ठ ) “ पुरवठा नळ ” म्हणजे नगरपंचायतीच्या अटकाव तोटीपासून साठवण टाकी असल्यास तिच्या बॉल- कॉक पर्यंत 
जाणारा नळ आणि नगरपंचायतीच्या पाण्याच्या मुख्य नळामधील दाबाच्या अधीन असलेला कोणताही नळ . 

( ड ) “ पाणीपट्टी ” म्हणजे उपरोक्त अधिनियमातील कलम १०८ च्या खंड ( फ ) अन्वये वसूल करण्यात , करण्याजोगी 
विशेष पाणीपट्टी तसेच या उपविधीअन्वये लावण्यात येणारा कोणताही आकार . 

( ढ) “ अनधिकृत नळ जोडणी ” म्हणजे नगरपंचायतीच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या लेखी मंजूरी खेरीज घेतलेली नळ जोडणी . 

( ण ) “ घरगुती वापर ” म्हणजे सर्व प्रकारचा घरगुती वापर आणि यामध्ये आंघोळ करणे, कपडे व भांडी धुणे , 
व्यवसायाच्या किंवा व्यापाराच्या प्रयोजनासाठी नसतील असे पाळीव पशू आणि ज्या बागेतील उत्पादनाची विक्री करण्यात येत 
नसेल अशा लहान बागांना पाणी घालणे आणि तत्सम इतर उपयोग यांचा समावेश होतो. 

( त ) “ बिगर घरगती वापर " घरगती वापराव्यतिरिक्त इतर वापर यामध्ये व्यवसायाच्या किंवा व्यापाराच्या प्रयोजनासाठी 
असलेला पाण्याचा वापर . 

( थ) “ सार्वजनिक संस्था ” म्हणजे शाळा, महाविद्यालय , शासकीय निमशासकीय कार्यालये, विश्वस्त संस्था व नफ्यासाठी 
न चालविलेल्या संस्था, देवालये . 

( २) या उपविधीमध्ये वापरण्यात आलेले, परंतु व्याख्या केलेल्या नाहीत असे शब्द आणि शब्दप्रयोग यांना अधिनियमात त्यांना 
अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले आहेत तेच असतील . 
३. विशेष पाणीपट्टी आकार 

( अ) पाण्याची खाजगी नळ जोडणीद्वारे नगरपंचायत ज्यांना पाणीपुरवठ्याची सुविधा पुरवेल अशा मीटर नळधारकांसाठी अनुसूची 
भाग १ ( अ ) मध्ये दर्शविलेल्या दराप्रमाणे विशेष पाणीपट्टी आकारण्यात येईल, व ती वसूल करण्यात येईल . 

( ब) ज्या नळधारकांच्या नळकनेक्शनना मीटर जोडणी नसेल अशा नळधारकांसाठी अनुसूची भाग १ (ब ) मध्ये दर्शविलेल्या 
दराप्रमाणे विशेष पाणीपट्टी आकारण्यात येईल व ती वसूल करण्यात येईल . 

( क ) ज्या नळधारकांच्या नळकनेक्शनना मीटर जोडणी नसेल अशा नळधारकांना मीटर जोडणी बाबत प्राधिकृत अधिकारी 
कळविल त्याप्रमाणे विहित मुदतीत संबंधित नळधारकांनी मीटर जोडणी बाबतची पूर्तता न केल्यास संबंधित नळधारकांच्या पाण्याच्या 
बिलाची आकारणी अनुसूची भाग १( क ) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आकारण्यात येईल व ती वसुल करण्यात येईल . 
४. पाणीपट्टी / आगाऊ देय रक्कमा 
___ (१) खाजगी सेवेसाठी नवीन जोडणी पूर्ण करण्यात येईल त्याबाबतीत अनुसूची भाग २ मध्ये दर्शविलेल्या दराप्रमाणे रक्कमा 
आगाऊ वसूल करण्यायोग्य असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १- ७, २०१७ / ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


( ब) नगरपंचायतीस कोणत्याही मालमत्तेस / व्यक्तीस / संस्थेस मोफत पाणीपुरवठा करता येणार नाही . 

( क ) उपभोक्त्यास सदर दोन महिन्यांनी पाण्याच्या वापरानुसार बिल देण्यात येईल आणि दोन महिन्यानी देय होणारी रक्कम 
बिल दिलेल्या तारखेपासून १० दिवसांत देय असेल, देय असलेली रक्कम मुदतीत भरली नाही तर द्विमासिक देय रक्कमेच्या ५ टक्के 
दराने विलंब आकार आकारण्यात येईल . 

(ड ) बिल दिनांकापासून ३० दिवसांत चालू व थकबाकीसह रक्कम न भरल्यास एकूण रकमेवर द. सा.द. शेकडा १० टक्के सरळ 
व्याज दराने विलंब शुल्क आकारले जाईल . 
५. पाणीपट्टी थांबविण्यासाठी अर्ज करण्यात आला नसेल तर पाणीपट्टीचा परतावा अनुज्ञेय नसणे 

पाण्याची स्वतंत्र जोडणी नळ असल्यास पाणीपुरवठा बंद करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे लेखी अर्ज करण्यात आलेला 
नसेल तर , अशा जागांच्या संबंधात पाणीपट्टीच्या परताव्याची मागणी करता येणार नाही . 

___ परंतु , कनेक्शन धारकास ज्यावेळी पाणीपुरवठा बंद करणेचे असेल किंवा बंद असलेला पाणीपुरवठा सुरू करावयाचा असेल 
त्यावेळी कनेक्शन धारकाने कमीत कमी ७ दिवस अगोदर लेखी अर्जाद्वारे नगरपंचायतीस तसे स्पष्ट कळविले पाहिजे अर्जानुसार प्रथमतः 
नळ तोडण्याची तारीख ज्या द्विमाहीत असेल ( एप्रिल ते मे , जुन ते जुलै , ऑगस्ट ते सप्टेंबर , ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर , डिसेंबर ते 
जानेवारी, फेब्रुवारी ते मार्च) या द्विमाही अखेरपर्यंतच्या मुदतीबद्दलची रक्कम नळकनेक्शन धारकांकडून वसुल केली जाईल तसेच , 
सदरकामी अनुसूची भाग २ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जोडणी / तोडणीची फी धारकास भरणा करावी लागेल . 

६ . नगरपंचायतीच्या मालकीच्या व नगरपंचायत स्वतः वापरत असलेल्या मालमत्तामधील नळ जोडणीवर कोणताही 
आकार लावला जाणार नाही . 

( १) नगरपंचायत स्वतःच्या वापरासाठी वापरत असलेल्या मालमत्तांमधील नळजोडणीवर 

( २) नगरपंचायत हद्दितील असलेल्या सार्वजनिक स्टँडपोस्टवर 
७. खाजगी नळ जोडणी मंजूर करण्याची कार्यपद्धती 
(१) एखाद्या खाजगी पाणी जोडणी नळासाठी 

( अ) जागेच्या मालकाच्या किंवा 

( ब ) मालकाच्या लेखी संमतीने त्या जागेच्या भोगवटादाराच्या लेखी अर्जावर मान्यता दिली जाऊ शकते. 
( २) अर्जामध्ये पुढील बाबींसंबंधीची माहिती अंतर्भूत असेल ( विहित नमुन्यातील अर्च अनुसूची ४ ) 

( अ ) ज्या जागेसाठी नळ जोडणी हवी आहे त्या जागेचे क्षेत्रफळ . 

( ब) ज्या कारणांसाठी पाणी हवे आहे त्याचा तपशिल व प्रयोजन . 
( ३) अर्जदार हा नळ , मीटर्स, अटकाव, तोटया , तोटया हौद आणि इतर सर्व नळ जोडण्या दर्शविणारा ढोबळ नकाशा 
प्लंबरधारकाकडून घेऊन मंजुरी प्राधिकाऱ्याकडे सादर करेल . 

( ४ ) एखाद्या जागेच्या मालकाने लेखी संमती ज्या जागेच्या भोगवटदारापासून रोखून धरण्यात आली असेल तर भोगवटदारास , 
मंजूरी देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याकडे अपिल करता येईल. तो प्राधिकारी, दोन्ही बाजूचे म्हणणे एकून घेतल्यानंतर संमती वाजवी कारणाशिवाय 
रोखून धरण्यात आली आहे . अशी त्याची खात्री झाल्यास विहीत कर आणि इतर आकार कोणतेही असल्यास , दिल्यानंतर अशा 
भोगवटादाराने ज्यासाठी अर्ज केला असेल अशी आवश्यक पाणी जोडणी मंजूर करील . 

(५ ) सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी किंवा अनारोग्याची स्थितीनिर्माण होण्यास किंवा उपद्रवास प्रतिबंध करण्यासाठी उक्त 
समिती निर्देश देईल असे उपाय योजण्यात आले नसतील तर अशा जागेतील सांडपाण्याचा निचरा करण्याची व्यवस्था अपर्याप्त 
असल्यास किंवा वाहक नळामार्फत होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे अशा जागेमध्ये अनारोग्याची स्थिती निर्माण होण्याच्या किंवा उपद्रव 

र या उपविधीअन्वये कोणत्याही जागेच्या संबंधात नळ जोडणीसाठी मागण्यात आलेली परवानगी 
नाकारता येईल . 

( ६ ) नगरपंचायतीची कोणतीही बाकी असल्यास संपूर्ण बाकी भरल्याशिवाय नळ जोडणी देता येणार नाही . 

( ७ ) ज्या परिसरात नळयोजनेची जलवाहिनी गेलेली नाही किंवा पाण्याच्या कमतरतेच्या कारणावर पाण्याचे कनेक्शन देण्याचे 
नाकारण्याचा अधिकार नगरपंचायत राखून ठेवीत आहे . 

( ८) प्रति कुटुंबास घरटी घरगुती वापरासाठी १/ २ इंची व्यासाचे १ नळकनेक्शन मंजुर करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११- १७, शके १९३९ 


( ९ ) अर्जदारास नळकनेक्शन मंजुरी आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्याची पुर्तता किमान ६ महिन्यात करावयाची आहे . अन्यथा मंजुर 
नळकनेक्शन रद्द समजण्यात येईल . 
८. नगरपंचायतीच्या नळयोजनेच्या मुख्य जलवाहिन्यांशी जोडण्या बसविणे याकामी रक्कम वसुल करणे 

(१) कोणत्याही नगरपंचायतीच्या मुख्य नळाशी कोणतीही जोडणी नगरपंचायतीकडून त्या बाबतीत शक्ती प्रदान करण्यात आलेल्या 
एखाद्या नगरपंचायत अधिकाऱ्याकडून किंवा नोकराकडून करण्यात येतील ते खेरीज करून करण्यात येणार नाही किंवातिचे नवीकरण 
करण्यात येणार नाही. 
___ ( २ ) प्रत्येक उपभोगक्त्यास नवीन नळ जोडणीसाठी सुरक्षा अनामत रक्कम भरावी लागेल . संबंधितांच्या लेखी मागणीनुसार व 
प्राधिकृत अधिकाऱ्याने मंजुर केल्याप्रमाणे नळ जोडणी बंद केल्यास घरगुती कारणासाठी घेतलेली सुरक्षा अनामत रक्कम ७५ टक्के 
पर्यंत परत करण्यात येईल बिगर घरगुती कारणासाठी घेतलेल्या नळ जोडणीसाठीची सुरक्षा अनामत ५० टक्के पर्यंत परत करण्यात 
येईल. मात्र त्यावर कोणतेही व्याज देय असणार नाही. सुरक्षा अनामत दर अनुसूचि भाग २ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 

( ३ ) नगरपंचायतीच्या मुख्य नळाशी नवीन जोडणी करण्यात आली असेल किंवा विद्यमान जोडणीचे नवीकरण करण्यात आले 
असेल अशा प्रत्येक बाबतीत जोडणीचे सर्व आवश्यक वाहक नळ किंवा जोडण्या यांचा पुरवठा ज्या व्यक्तीच्या अर्जावरुन किंवा 
ज्या व्यक्तीच्या जागेसाठी नळ जोडणी करण्यात येईल अशा व्यक्तीने करावयाचा आहे. वाहक नळाचा किंवा जोडण्या इत्यादींचा 
आकार योग्य वाटेल असा असेल , असे जोडणी नळ टाकण्याचे आणि जोडण्या लावण्याचे काम प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली 
नगरपंचायत अभिकरणामार्फत पार पाडण्यात येईल , आणि नळ जोडणीसाठी खोदलेल्या डांबरी किंवा सिमेंटच्या रस्त्यांचा पृष्ठभाग 
पूर्ववत करण्याचे कोणतेही आकार असल्यास त्यासह अशी जोडणी करण्याचा किंवा तिचे नवीकरण करण्याचा अंदाजीत खर्च 
नगरपंचायत कार्यलयात कनेक्शनधारकाकडून ठेव रक्कम म्हणून आगाऊ भरण्यात येईल . अशा ठेवीतील कोणतीही रक्कम उरल्यास 
प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून ती अर्जदारास परत करण्यात येईल . 

( ४ ) या उपविधीचे उल्लंघन करून कोणतीही नळ जोडणी करण्यात आल्याचे आढळून येईल. त्यास अनधिकृत नळ जोडणी 
समजण्यात येईल. अशा अनधिकृत नळ जोडणीसाठी त्याच प्रकारच्या उपभोक्त्यास नियमित जोडणीसाठी सर्व प्रकारची जेवढी रक्कम 
भरावी लागेल . ती रक्कम अधिक ही नळ जोडणी दोन वर्षे अस्तित्वात आहे असे गृहीत धरून होणारी रक्कम भरावी लागेल. त्याशिवाय 
दडांत्मक रक्कम रुपये २००० रुपये ५००० अनुक्रमे घरगुती , बिगरघरगुती नळ जोडणीसाठी भरावी लागेल . अशी सर्व रक्कम न 
भरल्यास प्राधिकृत अधिकाऱ्यास, अशी नळजोडणी किंवा तिच्यातील भर किंवा फेरफार काढून टकता येतील आणि असे करताना 
प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडून करण्यात आलेला खर्च देण्यास ज्या जागेत अशी जोडणी करण्यात आली असेल त्या जागेचा मालक 
किंवा भोगवटादार संयुक्तपणे आणि पृथकपणे जबाबदार असतील , ही रक्कम न भरल्यास नळ जोडणी खंडीत करून देय रक्कम 
मालमत्ता कराच्या देयकाद्वारे वसुल करण्यात येईल . 

___ (५ ) खाजगी नळजोडणीवर प्रत्यक्षपणे, अप्रत्यक्षपणे थेट पंप बसविल्यास पंप काढून टाकून जप्त करण्यात येईल , जप्त करण्यात 
आलेला पंप परत केला जाणार नाही. यावर दंडात्मक आकार रुपये २००० आकारण्यात येईल . ही रक्कम न भरल्यास नळ जोडणी 
खंडीत करून देय रक्कम मालमत्ता कराच्या देयकाद्वारे वसुल करण्यात येईल . अशा प्रकारे नळ जोडणी खंडीत झाल्यास दंडाची 
रक्कम भरल्यानंतर नवीन नळ जोडणी समजून पुर्नःजोडणी देण्यात येईल . 
९. जोडण्याचे स्थान बदलणेची प्राधिकृत अधिकाऱ्याची शक्ती 

प्राधिकृत अधिकाऱ्यास विद्यमान जोडणीचेकिंवा कोणत्याही उपभोक्त्याच्या नळाचेकिंवा त्याच्या जोडप्याचे स्थान बदलणे इष्ट आहे, असे 
कोणत्याही वेळी वाटेल तर आणि अशा जोडणीचे, नळाचे किंवा जोडण्याचे स्थान बदलण्यासंबंधीच्या आपल्या उद्देशाची, कमीत कमी तीन 
दिवसांची पूर्व सुचना मालकाला दिल्यानंतर उक्त जोडणी नळ किंवा जोडण्यास त्यास योग्य वाटेल अशा इतर ठिकाणी हलविण्याचे आणि तो निर्देश 
देईल त्याप्रमाणे त्या पन्हा मांडण्याचे वा कार्यान्वित करण्याचेकिंवा त्यांच्याऐवजी नवीन नळ जोडण्या इत्यादी टाकण्याची किंवा लावण्याची व्यवस्था 
करता येईल . आणि अशा प्रत्येक कामाच्या बाबतीत , मालकाच्या खर्चाने कामे पार पाडण्यात येतील . 
१० . जागेच्या मालकाने किंवा भोगवटादाराने वाहक नळ आणि जोडण्यां यांची कार्यक्षम दुरुस्ती करणे . 

(१ ) ज्या जागेला खाजगी नळ देण्यात आलेला आहे अशा कोणत्याही जागेच्या मालकावर किंवा भोगवटादावर ती जागा पूर्णपणे 
स्वच्छ स्थितीत ठेवणे आणि अशा जागांना नगरपंचातीच्या पाण्याचा मुख्य नळातून मिळणारे पाणी वाहून आणणारे सर्व नळ आणि जोडण्या 
याचे परिरक्षण करणे आणि त्यांची कार्यक्षम दुरुस्ती करणे तसेच नगरपंचायतीचे मीटर नसलेले, पाणी मोजण्याचे प्रत्येक मीटर आणि अशा 
कोणत्याही नळातील किंवा नळाशी संबंधित असलेल्या जोडण्यां यांचे पाण्याचा अपव्यय होण्यास कार्यक्षम रितीने प्रतिबंध होईल, अशा 
रितीने परिरक्षण करणे व त्यांची कार्यक्षम दुरुस्ती करणे बंधनकारक आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १- ७, २०१७ / ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


( २ ) अधिनियमाच्या कलम ३२८ च्या उपबंधास अधीन राहून उपविधि १४ ( २) अन्वये कोणत्याही जागेच्या भोगवटादारावर नोटीस 
बजावण्यात येईल तेव्हा त्यास , ज्या व्यक्तीस आपले भाडे भरण्यास तो जबाबदार असेल त्या व्यक्तीस तीन दिवसांची लेखी नोटीस 
दिल्यानंतर स्वतः दुरुस्त करवून घेता येईल आणि अशा प्रसंगी , त्यास भाडेदारीच्या शर्तीमध्ये अन्यथा स्पष्टपणे उपबंधित केले नसल्यास 
तिच्याकडून अशा व्यक्तीला देय असलेल्या किंवा देय होणाऱ्या कोणत्याही भाड्यामधून, उपविधि १४ च्या खंड (२) खालील नोटीशीचे 
पालन करण्यासाठी तीने केलेला प्रत्यक्ष खर्च वजा करण्याचा हक्क असेल . 
११. कलम २१९ अन्वये पाणीपुरवठा घेण्यास भाग पाडण्याची शक्ती प्रदान करण्यात येईल तेव्हा पूर्तता करावयाच्या आवश्यक गोष्टी 

कलम २१९ अन्वये , कोणत्याही इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या कोणत्याही मालकाला, पट्टेदाराला किंवा भोगवटादाराला त्या इमारतीत किंवा 
जमिनीवर नेहमी राहणाऱ्या किंवा नोकरीवर असलेल्या व्यक्तींच्या गरजांच्या दृष्टीने पर्याप्त असेल एवढ्या पाण्याचे परिणाम नगरपंचायतीच्या 
पाण्याच्या मुख्य नळातून मिळविण्यास, योग्य आकाराच्या, सामग्रीच्या व वर्णानाच्या वाहक नळांची तरतूद करण्यास आणि उक्त प्रयोजनासाठी 
आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यास फर्माविण्यात येईल तेव्हा, त्या बाबतीतील त्या उपविधिंच्या सर्वसाधरण संबंध आवश्यक गोष्टी विशेष 
परिस्थतीमुळे प्राधिकृत अधिकाऱ्यास अन्यथा वाटत नसेल तर लागू होतील. 
१२ . पाण्याचा पुरवठा मोजून करण्यात येतो तेव्हा मीटरांची तरतूद / मीटर काढणे, बसविणे आकार 

(१ ) पाण्याचा पुरवठा मोजून करण्यात येत असेल तेव्हा, मीटर बसविणे ही उपभोक्त्याची संपूर्ण जबाबदारी असेल . प्राधिकृत 
अधिकारी या प्रयोजनासाठी मान्य करील अशा आकाराच्या , साहित्याच्या आणि वर्णनाच्या त्याच्या स्वतःच्या मीटरची तरतूद करण्यास 
उपभोक्त्यास परवानगी देईल . 

(२) पाण्याच्या पुरवठ्याची अचूक नोंद होण्यासाठी उपभोक्ता सर्व वेळी मीटर आणि पाणी मोजण्याची इतर सर्व उपकरणे सुस्थितीत 
ठेवील . 

( ३ ) मीटर नादुरूस्त झाले असेल त्या बाबतीत , उपभोक्ता, प्राधिकृत अधिकाऱ्याला याबाबत ताबडतोब लेखी कळवील आणि 
प्राधिकृत अधिकारी शेवटची नोंद घेतल्यानंतर दुरूस्तीसाठी मीटर काढून घेण्यास मुभा देईल उपभोक्ता एक महिन्याच्या आत मीटर दुरूस्त 
करविण्याची व्यवस्था करील आणि अशा दुरूस्तीचा खर्च उपभोक्ता सोशील . 

स्पष्टीकरण : या उपविधिच्या प्रयोजनासाठी, पाण्याच्या प्रत्यक्ष खपापेक्षा नोंद ५ टक्के फरक दर्शवीत असेल तर, मीटर ना 
दुरूस्ती झाल्याचे समजण्यात येईल . 

( ४ ) पाण्याचा पुरवठा मोजून करण्यात येत असेल तर त्या बाबतीत , नगरपंचायतीकडून ठेवण्यात आलेली मीटरची आणि पाणी 
मोजण्याचे इतर उपकरण यांची नोंदवही ही वापरण्यात आलेल्या ( पाण्याच्या) परिमाणाचा प्रथमदर्शनी पुरावा असेल . 

( ५ ) ज्या नळधारकांचे मीटर नादुरूस्त झाले आहेत ते काढणे व दुरूस्त केलेली मीटर / नवीन मीटर बसविणे यासाठी अनुसूची भाग 
३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रक्कम आकारण्यात येईल व ती वसूल करण्यात येईल . 
१३ . मीटर नादुरुस्त असेल तेव्हा नोंद (रिडिंग ) घेणे 

( अ ) मीटर नादुरूस्त असेल त्या बाबतीत ज्या मुदतीत मीटर नादुरुस्त असेल त्या मुदतीत केलेल्या पाण्याचा वापर , प्राधिकृत 
अधिकाऱ्यांचे मते ज्या मुदतीतील अचूक नोंदणी उपलब्ध असतील त्या उक्त मुदतीच्या लगतपूर्ववर्ती शेवटच्या दोन महिन्यातील सरासरी 
दैनिक वापरावरून मोजण्यात येईल . 

(ब ) पहिल्या २ महिन्यानंतरही मीटर नादरूस्त असल्यास पुढील कालावधीसाठी मागील सरासरी रकमेच्या दुप्पट दराने आकारणी 
करण्यात येईल. 

( क) सरासरी आकारणी रक्कम कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्या प्रकारच्या वापरासाठी असलेल्या ठोक दरापेक्षा कमी असणार नाही . 
१४. प्राधिकृत अधिकाऱ्याने कोणतेही मीटर, वाहक नळ, वगैरे तपासण्यासाठी जागेचेनिरिक्षण करणे 

( १) प्राधिकृत अधिकाऱ्यास पुढील गोष्टी पाहण्यासाठी ज्या जागेला नगरपंचायतीकडून खाजगी पाणीपुरवठा करण्यात येत असेल 
अशा कोणत्याही जागेचे निरिक्षण करता येईल : 

( अ) पाणी मोजण्याचे कोणतेही मीटर काढून टाकणे, त्याची चाचणी घेणे, तपासणी करणे आणि त्याऐवजी नवीन मीटर बसविणे ; 
( ब) कोणत्याही पुरवठ्याचा किंवा संवितरणाचा नळ , हौद, कुलुप किंवा जोडणी तपासणी ;किंवा 
( क ) पाण्याचा कोणत्याही प्रकारे अपव्यय किंवा गैरवापर होतो आहे काय , हे पाहणे . 


भाग एक - अ ( को. वि. पु.) - २ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०१७ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९३९ 


( २ ) प्राधिकृत अधिकाऱ्यास असे कोणतेही मीटर किंवा पुरवठा किंवा वितरण करणारा नळ , हौद , कुलुप किंवा जोडणी यात 
आढळून आलेला दोष दूर करण्यासाठी किंवा कोणतेही मीटर इत्यादी स्वच्छ करण्यासाठी उपाय योजण्यास जागेच्या मालकास किंवा 
भोगवटादारास लेखी नोटीस देऊन भाग पाडता येईल . 
१५ . मीटरच्या संबंधातील लबाडीस प्रतिरोध. - कोणत्याही व्यक्तीला लबाडीने 

___ ( १) कोणत्याही मीटरच्या दर्शकामध्ये फेरफार करता येणार नाही किंवा पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या परिमाणाची यथोचितरित्या 
नोंदणी करण्यास कोणत्याही मीटरला प्रतिबंध करता येणार नाही ; किंवा 

( २ ) पाणी मोजण्यासाठी बसविलेल्या मीटरमध्ये पाण्याची नोंद र्वीच ते पाणी घेता येणार नाही किंवा त्या पाण्याचा वापर 
करता येणार नाही. 
१६. पाण्याच्या वापरावरील निर्बंध : 

(१) पाण्याच्या खाजगी जोडणी नळ असलेल्या कोणत्याही जागेचा कोणताही मालक किंवा भोगवटादार मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याची 
परवानगी घेतल्याशिवाय : 

( अ) जोडणी नळामधील पाणी विकणार नाही, किंवा त्याचा अपव्यय करणार नाही ; 

( ब ) आगीसारखी निकडीची परिस्थिती असल्याशिवाय वेगळी मालमत्ता म्हणून समजण्यात येणाऱ्या इतर कोणत्याही जागेस 
जोडणी नळामधून पाणी पुरविणार नाही ; 

( क ) ज्या प्रयोजानासाठी जोडणी नळ मंजूर करण्यात आला असेल, त्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी 
जोडणी नळातील पाणी वापरणार नाही; किंवा 

(ड ) उपरोक्त जोडणी नळामधील पाण्याचा अपव्यय करण्यास ते विकण्यास , त्याचा पुरवठा करण्यास किंवा ते वापरण्यास मुभा 
देणार नाही. 

( २) कोणत्याही व्यक्ती वाजवी सबबी शिवाय, पिण्याच्याकिंवा घरगुती वापराच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनासाठी नगरपंचायतीच्या 
मालकीच्या कोणत्याही सार्वजनिक कारंजामधीलकिंवा उभे नळ इत्यादीमधील पाणी घेऊ शकणार नाही . 

( ३ ) कोणत्याही व्यक्तीस सार्वजनिक कारंजामधील किंवा उभे नळ इत्याही ठिकाणी आंघोळ करता येणार नाही किंवा कपडे धुता 
येणार नाहीत किंवा कोणत्याही घाणेरड्या वस्तू इत्यादी धुता येणार नाहीत. 

( ४ ) कोणत्याही उपभोक्त्यास सार्वजनिक अथवा घरगुती नळ जोडणीतून पुरवठा होणारे पाणी विद्युत मोटारीने /विद्युत पंपाने घेता 
येणार नाही आणि अशा संदर्भात उपविधि क्रमांक ८ ( ५ ) प्रमाणे रक्कम आकारण्यात येईल . त्याशिवाय प्राधिकृत अधिकाऱ्यास अशा 
प्रकारासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य विद्युत पंप , विद्युत मोटार , नळ जोडणी इत्यादी जप्त करता येईल . 

(५ ) कोणत्याही व्यक्तीस नगरपंचायत करत असलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या पाईपमधून मंजुरी प्राधिकरणाच्या मंजुरीशिवाय चोरून , 
अवैधरित्या नळ जोडणी घेता येणार नाही . 
१७. पाणीपुरवठ्याचे तास 

प्राधिकृत अधिकाऱ्यास वेळोवेळा जाहीर नोटीस काढून निरनिराळ्या वस्तीस्थानांमधील खाजगी जोडणी नळ ज्या वेळामध्ये बंद ठेवण्यात 
येतील त्या वेळा विहित करता येतील . 

१८ . खाजगी पाणीपुरवठा बंद करण्याची किंवा पाणीबंद करण्याची शक्ती 

(१) प्राधिकृत अधिकाऱ्यास , नगरपंचायतीचा कोणताही मुख्य नळ आणि ज्या कोणत्याही खाजगी जागेत नगरपंचायतीकडून खाजगी 
पाणीपुवठा करण्यात येत असेल अशी खाजगी जागा यांच्या मधील जोडणी नळ तोडता येईल किंवा पुढील पैकी कोणत्याही बाबतीत , नगरपंचायतीस 
देय असलेली कोणतीही थकबाकी रक्कम किंवा खर्च वसूल करण्याच्या नगरपंचायतीच्या अधिकारांना बाधित येऊ देता अशा जागांचेपाणी बंद 
करता येईल . 

( अ) पाणी जोडणीसाठी देय असलेलाकिंवा नगरपंचायतीचा कोणताही कर किंवा कोणतीही रक्कम किंवा हा अधिनियम किंवा हे 
उपविधि यांच्या उपबंधान्वये किंवा त्यांच्या आधारे करण्यात आलेल्या कोणत्याही कामाचा खर्च देण्यात कसूर केल्यास अशा कराच्या किंवा 
रकमेच्या मागणीची नोटीस यथोचितरित्या बजावण्यास आल्यानंतर पंधरा दिवसांचे आत : 

( ब ) जागेच्या मालकाचे किंवा भोगवटादाराने उपविधि १४ खंड ( २) अन्वये त्याला देण्यात आलेल्या कोणत्याही नोटीशीत या 
बाबतची विहित करण्यात आलेल्या मुदतीच्या आत अशा नोटीशीतील अटीचे पालन करण्यास कसूर केल्यास ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १- ७, २०१७ / ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


( क ) उपविधी १५ चे उल्लंघन करण्यात आले असेल तर , 
( ड ) अधिनियमाच्या उपबंधान्वये ती जागा मानवी निवासासाठी अयोग्य असल्याचे जाहीर करण्यात आले असेल तर , 

( इ) अपघात किंवा इतर कारणांनी पाण्याच्या मुख्य नळाचे नुकसान झाल्यामुळे कोणत्याही जागेमध्ये पाण्याचा बेसुमार उपव्यय होत 
असेल तर , 

( फ ) उपविधी ८ च्या उपबंधाचे उल्लंघन करून कोणतेही वाहक नळ किंवा नळ जोडण्यात / लावण्यात आल्या असतील , उपयोगात 
आणल्या असतील , त्यांच्यात भर घालण्यात आली असेल किंवा बदल करण्यात आला असेल तर , 

( ग ) पाण्याचा अपव्यय होत असेल तर प्राधिकृत अधिकाऱ्याची खात्री होईल अशा प्रकारे तो अपव्यय थांबविला जाईपर्यंत , 

( घ ) जागेतील सांडपाण्याचा निचरा करण्याच्या व्यवस्थेमध्ये बिघाड झाला असेल आणि त्या सांडपाण्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यास 
उपद्रव किंवा धोका निर्माण झाला असेल तर , किंवा प्राधिकृत अधिकारी निश्चित करील अशा कालमर्यादेच्या आत पाण्याचे मीटर दुरूस्त 
करून घेण्याबाबत उपभोक्त्याने कसुर केली असेल तर , परंतु 

( १) उपखंड ( अ) खालील कोणत्याही प्रकरणी जागेच्या मालकांस किंवा भोगवटादारास किमान ४८ तासांची लेखी नोटीस 

दिल्याशिवाय प्राधिकृत अधिकारी कार्यवाही करणार नाही . 
( २ ) इतर प्रकरणी, जागेच्या मालकांस किंवा भोगवटादारास किमान २४ तासांची लेखी नोटीस दिल्याशिवाय प्राधिकृत 

अधिकारी कार्यवाही करणार नाही . 
( २ ) उपरोक्त प्रमाणे कोणत्याही प्रकरणी पाण्याचा जोडणी नळ तोडण्याचा किंवा पाणी बंद करण्याचा खर्च जागेच्या मालकाकडून किंवा 
भोगवटादाराकडून करण्यात येईल. 

( ३ ) अधिनियमाच्या कलम ३२८ च्या उपबंधास अधीन राहून खंड (१ ) च्या उपखंड ( अ) खालील कोणत्याही प्रकरणी देय असलेला कर 
किंवा रक्कम ती भरण्यास मुख्यतः असलेल्या व्यक्तीखेरीज जागेच्या भोगवट्यात असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तींकडून त्यात 
करार निर्विष्ट करण्यात आलेल्या मुदतीत भरण्यात आली असेल तर , अशी व्यक्ती किंवा अशा व्यक्ती, अशा रकमा मुख्यतः जबाबदार असलेल्या 
व्यक्तींच्या खाती जमा करण्यास हक्कदार असतील आणि वसूल करण्याच्या इतर कोणत्याही उपायास बाधा येवू न देता मुख्यतः जबाबदार 
असलेल्या व्यक्तीला देय असलेल्या भाड्यामधून ती भरण्यात आलेली रक्कम वजा करण्यास हक्कदार असेल / असतील . 

( ४ ) नगरपंचायतीस, कोणत्याही वेळी वाजवी नोटीस देऊन सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने किंवा अन्य कारणासाठी नगरपंचायतीस तसे करणे 
आवश्यक वाटेल, तेव्हा पाणीपुरवठा तात्पुरता थांबविता येईल किंवा त्यात कपात करता येईल . 

(५ ) पाण्याच्या कमी दाबामुळे जोडणीतील पाण्याचा अपुरेपणा किंवा नगरपंचायतीच्या नियंत्रणाबाहेरील कोणत्याही कारणांमुळे पाणीपुरवठा 
न होणे, अंशतः होणे याबद्दल कोणत्याही भरपाईची मागणी करण्याचा अधिकार उपभोक्त्यास असणार नाही . 

१९ . नगरपंचायत क्षेत्राबाहेर पाणीपुरवठा करण्याची शक्ती 

( १) अधिनियमाचे कलम ९७ आणि कलम १३५ यांच्या उपबंधास अधिन राहून, प्राधिकृत अधिकाऱ्यास नगरपंचायत जलप्रदान केंद्रामधून , 
नगरपंचायत या क्षेत्राबाहेरील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणास किंवा व्यक्तीस, नगरपंचायतीद्वारे सामान्यपणेकिंवा विशेषरितीने मान्य करण्यात 
येतील असा प्रदानाच्या संबंधातील आणि पुरवण्याची मुदत व अटी शर्ती यांच्या संबंधातील अटींवर पाणीपुरवठा करता येईल . 

२०. आकस्मिक / आणिबाणीच्या परिस्थितीमध्ये पाणीपुरवठा बंद झाल्यास किंवा अपूरा झाल्यास त्याकरिता नगरपंचायत 
जबाबदार नसणार 

जेव्हा नळयोजनेच्या पाण्याचा दाब कमी असेल, जेव्हा अस्तित्वातील जलवाहिन्यांची, वॉलची किंवा अनशंगिक उपांगाची दुरुतीची कामे सुरू 
असतील, जेव्हा साठवण टाक्या, जलाशय, जलवाहिन्या यांच्या स्वच्छतेची कामे सुरू असतील , ज्यावेळी वीज पुरवठा खंडीत होईल / वीज पुरवठा 
कमी दाबाने असेल / यांत्रिक सामग्री, आकस्मित बिघाड होऊन पंपसेट बंद असतील / उन्हाळ्यात किंवा दुष्काळात आटोक्या बाहेरील परिस्थिती 
निर्माण झाल्यास व अशा परिस्थितीत पाणीपुरवठा बंद राहिल्यास किंवा अपुरा पडल्यास त्याकरिता नगरपंचायत जबाबदार राहणार नाही व अशा 
स्वच्छ समजुतीने अर्जदारास पाणीपुरवठ्यासाठी नळकनेक्शन मंजूर करण्यात येईल . संबंधित अर्जदारास भरपाई अगर परतावा देण्याचे नगरपंचायतीवर 
बंधन राहणार नाही . 
२१ . खाजगी प्लंबरची नेमणूक व खाजगी नळजोडण्या 

(१) नगरपंचायतीने मंजूर केलेल्या नळकनेक्शनची खाजगी पाईपलाईनच्या जोडणीचे काम करणेकामी नगरपंचायत नळजोडणी 
धारक (प्लंबर ) यांची नेमणूक करेल . नेमणूक करताना तो प्लंबर या पदाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणारा असावा. ( आ . टी . आय .) व सदर 
कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे . अशा प्लंबरची नेमणूक करेल . 


भाग एक ( को . वि . पु.) - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १- ७, २०१७/ ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९३९ 


( २ ) अशा नळजोडणीधारकाने (प्लंबर ) कुडाळ नगरपंचायतीकडे लेखी अर्ज करून अधिकारपत्र ( लायसन्स ) घेतले पाहिजे . 
अधिकारपत्रासाठी नगरपंचायत ठरविल ती वार्षिक फी त्याने आगाऊ भरली पाहिजे . त्यानंतर त्यांना अधिकारपत्र देण्यात येईल . अधिकारपत्राची 
मुदत संपल्यास अधिकारपत्राचे नूतनीकरण संबंधित प्लंबरधारकाने आवश्यक ती वार्षिक फी भरून करावयाचे आहे . 
__ ( ३) जे खाजगी स्वरूपाच्या नळजोडण्या करून घेणार आहेत किंवा खाजगी जोडण्यांची आवश्यक ती दुरुस्ती करावयाची झाल्यास 
त्यांनी त्या नळजोडण्या किंवा दुरुस्ती नगरपंचायतीच्या अधिकारपत्र दिलेल्या नळजोडणीधारकाकडून (प्लंबर ) करून घेतल्या पाहिजेत . 

( ४ ) नवीन जोडण्या मंजुरी कामी अर्जदार यांच्या मागणीनुसार नळजोडण्या दर्शविणारा नकाशा व कोटेशन प्लंबरने देणे बंधनकारक 
राहील . 
२२. सर्वसाधारण शक्ती. 

( अ) नळजोडणी दिली म्हणजे संबंधित मालमत्तेवर हक्क निर्माण झाला असे समजण्यात येणार नाही. 
( ब) सार्वजनिक नळजोडणी खाजगी, सार्वजनिक , नगरपंचायतीच्या जागेमध्ये अनुज्ञेय असेल . 

( क ) कोणतीही नळजोडणी सर्व रक्कम भरल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये दिली जाईल . मात्र तांत्रिक अडचण आल्यास कालावधीमध्ये 
वाढ होऊ शकते . 

( ड) नळजोडणी दिली म्हणजे मालमत्ता /इमारत अधिकृत झाली असे समजण्यात येणार नाही. 
( इ) पाणीपुरवठ्याचे दर पाणीपुरवठा योजना स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने असतील . 
( फ ) भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्या/ उपलब्ध नसलेल्या इमारतींना बिगर घरगुती दराने आकारणी केली जाईल . 

( ग ) पाणीपुरवठा उपविधि व्यतिरिक्त नवीन कोणतीही समस्या ( उपविधीमध्ये अंतर्भूत नसलेली) अचानक उदभवल्यास त्याचे सर्व 
अधिकार सर्वसाधरण सभेस असतील . 

२३. निसरन व व्यावृत्ती 

या उपविधीच्या प्रारंभिच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी नगरपंचायत क्षेत्रात अंमलात असलेले, या उपविधिची मिळतेजुळते असलेले 
कोणतेही नियमकिंवा उपविधि त्या क्षेत्रात निरसित होतील , मात्र अशा रितीने करण्यात आलेल्या नियमान्वयेकिंवा उपविधी अन्वये करण्यात 
आलेल्या किंवा करण्याचे वर्जीलेल्या गोष्टींच्या संबंधात ते निरसित होणार नाहीत . 


[ उपविधी क्रमांक ३( अ ) ] 
मीटर जोडणी पाणीपुरवठ्याचे दर 

अनुसूची भाग १ ( अ ) 
पाणीपुरवठा 

दर 
( प्रति हजार लिटरास) 


पाण्याचा वापर 


किमान आकार 
( दोन महिन्यासाठी ) 


२०० रु . 


१२००० लि . पर्यंत = 
१२००१ लि . ते २१००० लि . पर्यंत = 
२१००१ लि . च्या पुढे 


रु १७ 
रु . १८ 


घरगुती नळकनेक्शन 
नगरपंचायत हद्दितील किंवा 
नगरपंचायत हद्दिच्या बाहेरील 
ग्रा . पं . क्षेत्रात . 
बिगर घरगती नळकनेक्शन व 
व्यावसाईक . 
नोदणीकृत गृहनिर्माण संस्था, 
शासकीय कार्यालये व 
सार्वजनिक संस्था . 


१२५० रु . 


५०००० लि . पर्यंत 
५०००१ लि . ते पुढे 
५०००० लि . पर्यंत 
५०००१ लि . ते पुढे 


१२५० रु . 


टिपा . 
( १) ( प्रति कुटुंब ५ माणशी x ४० लि . प्रति दिनी जीवनावश्यक पाणी x ६० दिवस) = १२, ००० लिटर किमान वापर . 
( २) ( प्रति कुटुंब ५ माणशी x ७० लि . प्रति दिन जीवनावश्यक व्यतिरिक्त पाणी x ६० दिवस ) = २१, ००० लिटर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १- ७, २०१७ / ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


[ उप विधी क्रमांक ३ ( ब)] 
मीटर जोडण्यास नसलेल्या पाणीपुरवठ्याचे लघुत्ताम दर 
( मीटर जोडणीसाठी नोटीस दिल्यापासून दोन महिन्यापर्यंत ) 

अनुसूची भाग १ (ब ) 
घरगुती वापरासाठी द्विमासिक किमान दर व्यवसायिक वापरासाठी 

द्विमासिक किमान दर 


साईज 


१/ २ इंची 


रु . ४५० 


रु . १५०० 


३ / ४ इंची 


रु . ६७५ 


रु . २२५० 


१ इंची 


रु . ९०० 


रु . ४५०० 


[ उप विधी क्रमांक ३ ( क)] 
मीटर जोडण्यास नसलेल्या पाणीपुरवठ्याचे लघुत्ताम दर 
( मीटर जोडणीसाठी नोटीशीतील उल्लेखित दोन महिन्याचा कालावधी संपल्यापासून पुढे ) 


ण 


पल्या 


साईज 


अनुसूची भाग १ ( क ) 
घरगुती वापरासाठी द्विमासिक किमान दर व्यवसायिक वापरासाठी 

द्विमासिक किमान दर 


रु . १००० 


रु . २००० 


१/ २ इंची 
३ / ४ इंची 
१ इंची 


रु . १५०० 


रु . ३००० 


रु . २००० 


रु . ४००० 


उप विधि क्रमांक ४ (१ ) 
नवीन नळ कनेक्शन जोडणीकामी भरावयाची आगाऊ रक्कम 

अनुसूची भाग २ 


रावया 


क्कम 


पाण्याचा वापर 


साईज 


सुरक्षा अनामत 


फॉर्म 


कनेक्शन 
जोडणी- तोडणी फी 


वार्षिक आगाऊ 
पाणीपट्टी अनामत 


एकूण 
रक्कम 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


१ / २ इंची 


८०० 


२०० 


१ ,००० 


२ ,०१० 


घरगुती नळ कनेक्शन 
नगरपंचायत हद्दीतील किंवा 
नगरपंचायत हद्दीच्या बाहेरील 
ग्रामपंचायत क्षेत्रात 
बिगर घरगुती नळ कनेक्शन व 
व्यावसायिक 
नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था 
सार्वजनिक संस्था/ शासकीय 
कार्यालये 


१/ २ इंची 


१, ६०० 


५, ००० 


६ , ८१० 


५ ,००० 


६ , ८१० 


१/ २ इंची 
१/ २ इंची 


१,६०० 
१, ६०० 


५ ,००० 


६ , ८१० 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १- ७, २०१७ / ज्येष्ठ ११ -१७, शके १९३९ 


दर 


उप विधि क्रमांक १२( ५ ) 
मीटर काढणे व बसविणे फी 

अनुसूची भाग ३ 
अ . क्र . साईज 
( २ ) 

( ३ ) 
१/ २ इंच 

रु . ५० 
२ ३/ ४ इंच रु. ८० 
१ इंच 

रु . १०० 


m 


W 


अनुसूची ४ 
नळ जोडणीसाठी मागणी अर्ज 


प्रति, 

मुख्याधिकारी , 
कुडाळ नगरपंचायत , कुडाळ 


विषय . - नळ कनेक्शन मिळणेबाबत . 


महाशय , 


मी , .. 


......... घरमालक / भाडेकरु / हिस्सेदार न.पं. इमारत नं . 
रा. ........................................... वाडी , कुडाळ या अर्जाद्वारे विनंती करतो की , मला घरगुती / व्यावसायिक कामाकरिता कुडाळ नगरपंचायतीच्या 
नळाने पाणीपुरवठा करावयाच्या योजनेनुसार पाणीपुरवठा व्हावा. नगरपंचायतीचेनियम व अटी मी वाचले असून मला बंधनकारक आहेत . त्याचे 
पालन करण्याचे मी कबूल करतो . 
( १) वाडीचे नाव .......... 

....... मोबा. नं . । । । 
( २ ) ज्या इमारतीत नळ कनेक्शन घेणार आहे त्या इमारतीचा घ. नं . 
( ३) कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या 
( ४ ) ज्या जागेत नळ कनेक्शन घेणार आहे त्या जागेचा स. नं . 
( ५ ) सदर मिळकत कोणाची आहे . स्वतःची/ भाड्याची / अन्य 


( ६ ) मिळकतीच्या मालकाचे नाव 


... .. .. .. .. .. .. 


. . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( ७ ) मिळकत अन्य व्यक्तीची असल्यास मिळकत मालकाची कनेक्शन घेण्यास कबुली आहे काय ? होय / नाही 
( ८ ) ज्या रस्त्याखालून जलविहिनी गेली आहे तो रस्ता कशा प्रकारचा आहे ? डांबरी / पक्का / कच्चा / पेवर ब्लॉक 
( ९ ) रस्त्याची मालकी कोणाची आहे ? जिल्हापरिषद / सार्वजनिक बांधकाम विभाग / नगरपंचायत / खाजगी 

(१० ) इमारतीपासून जवळच्या जलवाहिनीचे अंतर फूट । 
मी असे लिहून देतो की , 
( अ) कुडाळ नगरपंचायतीने पाणीपुरवठ्याबाबत लागू केलेले उप विधिमधील नियम व अटीचे मी वाचन केलेले असून सदर अटी 

मला बंधनकारक राहतील व सदर अटी व नियमांचे मी पालन करीन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १- ७, २०१७ / ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ 


( ब ) मला नगरपंचायतीने नळ कनेक्शन मंजूर केल्यास सदर नळ कनेक्शन घेण्याकामी भरणा करावयाची आवश्यक फी व अनामत 

रक्कम मी भरणेस तयार असून वेळोवेळी नियमात होणाऱ्या सुधारणा मला बंधनकारक राहतील व पाणी बिलाच्या प्रचलित 

दरानुसार मी पाणीपट्टी भरणा करीन . 
( क ) तांत्रिक दुरुस्तीच्या वेळी अपरिहार्य परिस्थितीत मला पुरविण्यात येणारे पाणी अस्तित्वात असलेल्या दाबाने व निश्चित केलेल्या 

वेळेत अथवा पाणी पुरविण्याच्या वेळेत बदल झाल्यास , पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा न झाल्यास कोणतीही तक्रार करणार नाही. 
( ड ) मला नळ जोडणीसाठी रस्ता खोदाई करण्याची आवश्यकता भासल्यास संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घेईन तसेच नळजोडणी 

पाईपलाईन सांडपाण्यातून किंवा गटारातून घालणार नाही. तसेच सांडपाण्यासाठी पक्क्या गटाराचेबांधकाम करीन . 
( ई) नगरपंचायतीच्या सूचनेनुसार माझे जलमापक यंत्र सुस्थितीत ठेवीन . जलमापक यंत्र निकामी झाल्यास नगरपंचायतीने माझ्या बिलात 

तसे नमद केल्यास किंवा लेखी नोटीस दिल्यास एक महिन्याच्या आत मी जलमापक यंत्र दरुस्त करून किंवा नवीन खरेदी करून 

प्रमाणित करून घेईन व नगरपंचायतीच्या अधिकृत कर्मचाऱ्यांचे देखरेखीखाली बसवून घेईन . 
( फ ) अर्जासोबत सादर केलेल्या कागदपत्राचे सत्यतेबाबत अथवा ते कागदपत्र चुकीचे आढळल्यास मी त्यांना पूर्णपणे जबाबदार राहीन . 
मी सोबत खालीलप्रमाणे कागदपत्रे जोडत आहे : 

(१) इमारतीचा घरपत्रक उतारा . 
( २) येणे बाकी नसल्याचा दाखला. 
( ३ ) महसूल कार्यालयाकडील ७/१२ उतारा. 
( ४ ) नळ कनेक्शनच्या जलवाहिनीचा ढोबळ नकाशा . 
( ५ ) भूमि अभिलेख कार्यालयाकडील प्रॉपर्टी कार्डाचा उतारा . 
( ६ ) नळजोडणी मागणी करणारा भोगवटदार / भाडेकरू असल्यास मालकाचे कायदेशीर संमतीपत्र . 


मी असे लिहून देतो की , वर नमूद केलेली माहिती बरोबर आहे. पाणीपट्टी बिल मी वेळच्यावेळी भरणा करीन. तरी मला नळ कनेक्शन मंजूर 
होऊन मिळावे, ही विनंती. 


सिंधुदुर्ग, 
दिनांक २३ मे २०१७. 


उदय चौधरी , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


